सर्वोच्व न्यायालय एसएलपी क्र.६३७६/२०१४ A 
प्रकरणी अपर महासॉलीसीटर श्री.तुषार मेहता 
यांना व्यावसायीक फी अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.२१४/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४ ०० 032 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर, २०१५ 
संदर्भ शासनपत्र, विधी व न्याय विभाग क्र. ४०४५/१०९/क्रिमीनल जनरल/१५-जअे ब्रँच, 
दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१५ 


शासन निर्णय 


मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या एस.एल.पी. क्रिमीनल क्र. 
६३७३/२०१४ प्रकरणी (दहशतवादी साकीब नाचण प्रकरण ।श्री.तुषार मेहता, अपर महासॉळीसीटर 
भारत शासनाची बाजू मांडलेली आहे. श्री.तुषार मेहता यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे 
केलेल्या युक्‍तीवादाच्या अनुषंगाने त्यांच्या yates व त्यांनी त्याबाबत सादर केलेल्या 
रु.२,२०,०००/-(रु.दोन लाख वीस हजार फक्त) इतक्या देयकास विधी व न्याय विभागने त्यांच्या 
संदर्भीय पत्रान्वये कार्योत्तर मंजूरी दिलेली आहे. 


मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या एस.एल.पी. क्रिमीनल क्र. 
६३७३/२०१४ प्रकरणी (दहऱतवादी साकीब AAMT प्रकरण) श्री.तुषार मेहता, अपर महासॉळीसीटर 
यांनी शासनाची बाजू मांडलेली आहे ही बाब विचारात घेऊन या प्रकरणी त्यांच्या नियुक्‍तीस व त्यांनी 
त्याबाबत सादर केलेल्या रु.२,२०,०००/-(रु.दोन लाख वीस हजार Hae) इतक्या देयकास कार्योत्तर 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


8. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४५४/१५/व्यय-७, दिनांक 
९.१०.२०१५ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.२१४/पोल-१० 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१५११२११२४४०००५२९ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant 
° Joshi 
A ru n Vi ५ h n 1 pa nt DN: c=IN, o=Government Of 
. Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Joshi cn=Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2015.11.21 12:46:04 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) पोलीस आयुक्त, ठाणे. 

३) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
) 
) 
) 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

HSA. श्री.तुषार मेहता, भारताचे अपर महासॉलीसीटर, चेंबर क्र.२५-ओ, २ रा मजला, 
सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली 

७) विधी व न्याय विभाग (१५-अ ब्रँच), मंत्रालय, मुंबई. 

८) वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवड नस्ती (पोल-१०). 


£39) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


